राज्यातील शासकीय गोदाम दुरुस्तीच्या 
कामासाठी प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 
(माणगाव शासकीय गोदाम क्र. १ व २, 
जि.रायगड) 
सन २०१८-१९ 
महाराष्ट्र शासन 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः गोदादु-१११७/५॥२/प्र.क्र.१४७४/नापु-१६-ब 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०००३२. 
तारीख: ३० जुले २०१८ 


जिल्हा पुरवठा अधिकारी, रायगड यांचे क्र.पुरवठा/कात.३/माणगाव गोदाम दुरुस्ती/२०१८, 
दि.०४.०६.२०१८ रोजीचे पत्र 
प्रस्तावना 
सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत राज्यातील शिधापत्रिका धारकांना जीवनावश्यक 
वस्तूंचे वितरण करण्यात येते. भारतीय अन्न महामंडळाकडून प्राप्त होणाऱ्या अन्नधान्याची 
साठवणूक राज्य शासनाच्या गोदामामध्ये केली जाते. रायगड जिल्हयातील माणगाव येथील 
गोदाम क्र. १व २ च्या दुरूस्तीची अंदाजपत्रके जिल्हा पुरवठा अधिकारी, रायगड यांच्याकडून 
शासनास प्राप्त झाली आहेत. सदर अंदाजपत्रकाची छाननी करुन त्यास प्रशासकीय मंजुरी 
देण्यास सार्वजनिक बांधकाम विभागाने सहमती दर्शविली आहे. सदर माणगाव येथील शासकीय 
गोदाम क्र. १ व २ जि. रायगड येथील गोदामांच्या दुरूस्तीच्या अंदाजपत्रकांस प्रशासकीय 
मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय- 
२. रायगड जिल्ह्यातील माणगाव येथील गोदाम क्र. १ व २ च्या दुरुस्ती कामास व 
अंदाजपत्रकास पुढील अटींच्या अधीनतेने प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 
|. सदर कामांची सन २०१७-१८ च्या दरसुचीवर आधारीत अंदाजपत्रके उप अभियंता, 
सार्वजनिक बांधकाम उपविभाग, माणगाव यांनी तयार केली असून कार्यकारी अभियंता, 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग, महाड तसेच उपभोक्ता विभागाच्या वतीने जिल्हा पुरवठा 
अधिकारी, रायगड यांनी साक्षांकीत केली आहेत. 
॥. दुरूस्तीस विलंब किंवा इतर कारणांनी गोदाम दुरूस्तीस वाढीव खर्च होणार नाही, 
याबाबत दक्षता घ्यावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः गोदादु-१११७/५॥२/प्र.क्र.१४७४/नापु-१६-ब 
॥. अंदाजपत्रकातील दुरुस्ती कामाच्या आवश्‍यकतेबाबत जिल्हा पुरवठा अधिकारी, रायगड 
यांनी प्रथमत: खात्री करावी व तद्‌नंतरच काम हाती घ्यावे. 


३. गोदाम दुरुस्ती कामाची यादी खालीलप्रमाणे- 


अ.क्र जिल्हा | तालुका । गोदामाचे | कामाचे सर्वसाधारण स्वरुप | सार्वजनिक बांधकाम 
नाव विभाग मंत्रालय 
यांच्याकडील छाननी अंती 
अंदाजित खर्च (रू.) 
| रायगड । माणगाव | शासकीय । अस्तित्वातील  सीजीआय | २४,६५,२३२/- 
गोदाम क्र. शीट काही ठिकाणी खराब 
१, माणगाव | झालेली असल्याने Yo टक्के 
शीट बदलणे, रंगकाम करणे 
प्लास्टरींग, 
इ.(अंदाजपत्रकाप्रमाणे) 
२ रायगड । माणगाव | शासकौय | अस्तित्वातील एसी शीट पुर्ण |) ३०,७२,१२८/- 
गोदाम क्र. | खराब झालेले असल्याने 
२, माणगाव | त्याएवजी सीजीआय शीट 
टाकणे, रंगकाम करणे 
प्लास्टरींग, 
इ.(अंदाजपत्रकाप्रमाणे) 
एकूण ५५,३७,३६०/- 
अक्षरी एकूण रु. पंचावन्न लक्ष सदतीस हजार तीनशे साठ फक्त 


४. वरीलप्रमाणे प्रशासकीय मान्यता प्राप्त झालेल्या शासकीय गोदाम दुरूस्तीकरीता निधी 
उपलब्ध झाल्यांनतर त्याप्रमाणे दुरूस्तीची कामे करण्यात यावी. निधी प्राप्त झाल्यानंतर 
शासकीय गोदाम दुरूस्तीची कामे तातडीने सुरू करण्यात येऊन पूर्ण करण्यात यावीत. गोदाम 
दुरूस्ती सुरू झाल्यांनतर प्रथम दुरूस्तीचा संपूर्ण तपशिल तसेच संबंधित दुरूस्तीचा दरमहा 
आढावा घेऊन दुरूस्तीची प्रगती जिल्हा पुरवठा अधिकारी, रायगड यांनी शासनास सादर 
करावी. 


५. सदरील गोदाम दुरूस्तीची कामे सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत करण्यात यावीत. 
त्याकरीता आवश्‍यक निधी सार्वजनिक बांधकाम विभागास उपलब्ध करून देण्यात येईल. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः गोदादु-१११७/५॥२/प्र.क्र.१४७४/नापु-१६-ब 


६. सदरील शासकीय गोदाम दुरूस्तीची कामे पूर्ण होताच त्याबाबतचे उपयोगिता प्रमाणपत्र 
शासनास सादर करण्याची दक्षता जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांनी घ्यावी. 


७. प्रशासकीय मान्यतेच्या आदेशात कामाचे संक्षिप्त स्वरूप नमूद करण्यात आलेले असून 
प्रत्यक्षात गोदाम दुरूस्तीची कामे शासनास सादर केलेल्या दुरूस्ती कामांच्या 
अंदाजपत्रकानुसारच पूर्ण करण्यात यावीत. म्हणजेच शासनास सादर केलेल्या अंदाजपत्रकात 
समाविष्ट बाबीनुसार गोदाम दुरूस्तीची कामे पूर्ण करण्यात यावीत. 


८. गोदामदुरूस्तीच्या कामातील अनावश्‍यक पुनरूक्ती टाळण्याच्या दृष्टीने सदरहू आदेशात 
नमूद गोदाम दुरूस्तीच्या कामाच्या आवश्‍यकतेबाबत जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांनी व्यक्‍्तिठा: 
छाननी करावी. गोदाम दुरूस्तीच्या कामातील पुनरूक्ती अथवा विसंगतीबाबत शासनास अवगत 
करावे.यासंदर्भात पुढील शासन आदेशापर्यंत कार्यवाही स्थगित करावी. 


९. सदर जिल्हयातील वर नमूद गोदामास या अगोदर प्रशासकीय मान्यता देण्यात आळेली 
नाही याची खातरजमा जिल्हा पुरवठा अधिकारी, रायगड यांनी करावी. 


१०. सदरील कामावरील खर्च सन २०१८-१९ या वित्तीय वर्षात व तद्नंतर वेळोवेळी उपलब्ध 
अनुदानातुन करण्यात येईल. सदर गोदामाच्या दुरूस्तीवरील खर्च "मागणी क्रमांक एम-०२, 
लेखाशिर्ष २४०८ अन्न साठवण व वखार साठवण यावरील भांडवली खर्च , ०१, अन्न १०१, प्रापण 
व पुरवठा (०३), प्रापण वितरण व किंमत वितरण ०३, ०२ (FHA) २४०८ ०१०८ २७ लहान 
बांधकामे" या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 


११. सदर गोदामाच्या दुरूस्तीचे काम पूर्ण झाल्यानंतर सदरचे काम हे मंजूर 
अंदाजपत्रकाप्रमाणे उत्कृष्ट झाल्याबाबतची खातरजमा संबंधीत कार्यकारी अंभियंता, 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग व जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांनी संयुक्तरित्या करून तसा स्थल 
निरिक्षण अहवाल तयार करावा व तो अभिलेखामध्ये जतन करून ठेवावा. 

१२. वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ च्या भाग पहिला उपविभाग-५ मधील अनुक्रमांक 
१० नुसार महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियम पुस्तिकेतील परिच्छेद क्रमांक १३४ नुसार प्रदान 
करण्यात आलेल्या वित्तीय अधिकारानुसार व सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अनौपचारीक 
संदर्भ क्र.३३३/इ.मा. 2, दि.०६.०७.२०१८ अन्वये दिलेल्या सहमतीनुसार सदरचा आदेडा 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः गोदादु-१११७/५॥२/प्र.क्र.१४७४/नापु-१६-ब 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७५/५/.॥चच959॥॥॥.9०९.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०७३१११२६५२५८०६ 
असा आहे. हा areal डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


U d d h a V Digitally signed by Uddhav Dattatraya Walunj 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
ou=Food,civil Supplies and Consumer Protection 
D Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
a tt a t Ya y a 2.5.4.20=3e52cab4406ccOeafdac51ee7f716de23ff5 
75342e86fcb658bbfd2de90eba24, cn=Uddhav 
| * Dattatraya Walunj 
Wa Uu 1] Date: 2018.07.31 12:05:25 --05'30' 
(उ.द.वाळुज) 


सहसचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. उप आयुक्त (पुरवठा), कोंकण. 
२. वित्तीय सल्लागार व उपसचिव कार्यालय,अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, 
मुंबई. 
३. जिल्हाधिकारी, रायगड. 
. जिल्हा पुरवठा अधिकारी, रायगड. 
५. कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, रायगड. 
६. जिल्हा कोषागार अधिकारी, रायगड. 
७. महाळेखापाल-१/२ (लेखा परीक्षण), मुंबई/ नागपूर. 
८. महालेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/ नागपूर. 
९. निवासी लेखा परीक्षण अधिकारी, मुंबई (वित्तीय सल्लागार व उपसचिव मार्फत) 
१०. वित्त विभाग (व्यय-४, अर्थोपाय व अर्थसंकल्प-३), मंत्रालय, मुंबई. 
११. नियोजन विभाग (का-१४११), मंत्रालय, मुंबई. 
११. सहाय्यक संचालक (संगणक), लेखा व कोषागारे, मुंबई/नागपूर. 
१२. निवड नस्ती/नापु-१६ब 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


